महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियान योजनेसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - 2409 २९६२) 

(राज्य हिस्सा - २५०१ २७९३) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.८/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, २०२३. 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२२. 
2) ग्रामविकास विभाग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. J-12025/01/2023-RL (NRLM_25C), 


Dt.31.08.2023. 
3) ग्रामविकास विभागाची नस्ती क्र.मजिआ-२०२२३/प्र.क्र.९६/योजना-३. 


प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (NRLM) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या योजनेचा 
सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.२१६६.०१००० लाख व समरुप 
राज्य हिस्सा रु.१४४४.००६६७ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून 
वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २५०१ - ग्रामविकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम यामधील राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत NRLM (TSP) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता सन २०२३-२४ या वर्षातील तरतुदींतून वित्त विभागाने 
मान्यता दिल्यानुसार केंद्र हिस्सा रु.२१६६.०१००० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१४४४.००६६७ लाख इतका 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन 2023-28 मधीळ । सदर शा अन्वये .नि.वितरीत 
अर्थसंकल्पीत तरतूद करण्यात येत असलेला 
निधी 
i el 2 3 PB & 
राष्ट्रीय ग्रामीण २५०१ २९६२ 23; 
जीवनोन्नती केंद्र हिस्सा | अर्थसहाय्य २०७५२.७९ १६६:०७०९ 
अभियानांतर्गत NRLM (६० टक्के) 
(TSP) महाराष्ट्र राज्य 5509 2093 | लत 
ग्रामीण जीवनोन्नती agar अनुदाने २२००.०० १४४४.००६६७ 
अभियान 
(४० टक्के) (वेतनेतर) 


२२९५२.७९००० ३६१०.०१६६७ 


एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ३६१०.०१६६७ लाख एअक्षरी रुपये छत्तीस कोटी दहा लाख एक हजार eral 
सदुसष्ट फक्त) निधी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील 
व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८७५/२३/व्यय-१४, दि.२७.०९.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१६२५५८०१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ene: तु 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfaBa7 1ca 


d3864b9b289879d173b67fcdc, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511160B20 
54D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, cn=RAJENDRA 


BHAWARI 011711 ee 
(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.८ /कार्यासन.६ 


११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. ग्रामविकास विभाग, योजना- ०३, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


